“अमरावती जिल्ह्यातील HAM AM-2 या पॅकेज 
अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांना सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२८९/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१.०२.२०२३ 


संदर्भ- १) शासन निर्णय क्र.पीएळएन-२०१६/सी.आर (२३७४) /नि-३/दि. २९/११/१६. 
२) शासन निर्णय क्र. पीएळएन-२०१६/सी. आर (२४८७) / नि-३/ दि. १/१२/१६ 
३) शासन निर्णय क्र. पीएळएन-२०१६/सी. आर (२५००)/नि-३/ दि. १/१२/१६ 
४ शासन निर्णय क्र. पीएलएन-२०१६/सी.आर (२४८६)/नि-३/ दि.१/१२/१६ 
५) शासन निर्णय क्र. पीएलएन-२०१६/सी. आर (२५१०)/नि-३/दि. ०१/१२/१६ 
६) शासन निर्णय क्र. पीएळएन-२०१६/सी.आर (२४६८) /नि-३/ दि.१/१२/१६ 
७ शासन निर्णय क्र. पीएलएन-२०१६/सी.आर (२३८७/नि-३/ दि.३०/११/१६ 
८) शासन निर्णय क्र.पीएलएन-२०१६/सी.आर (२५२९)/नि-३/ दि.०१/१२/१६ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ ते ८ येथील शासन निर्णयाद्वारे अमरावती जिल्ह्यातील HAM AM-2 या 
पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांना अनुक्रमे रु. १३१.८८ कोटी, रु. १५७.०८ कोटी, रु.८८.२० 
कोटी, रु. १५२.०४ कोटी, रु. १३३.५६ कोटी, रु. १३०.२० कोटी, रु. १५७.९२ कोटी व रु.१४५.३२ कोटी 
असे एकूण रु.१०९६.२० कोटी (रुपये एकहजार शहाण्णव कोटी, वीस लक्ष फक्त) अंदाजित खर्चाच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदरच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्प किंमत-5?७, 
भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, भूसंपादन, इतर किंमत, सल्लागार शुल्क या बाबींचा समावेश होता. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी त्यांच्या दि.१४.०१.२०२२ 
च्या पत्राद्वारे प्रस्तावित प्रकल्पाची जास्त दराची निविदा स्विकृती तसेच बांधकामा- दरम्यान कामाच्या 
व्याप्तीतील बदल, भाववाढ, वस्तु व सेवा कर व स्वतंत्र अभियंता शुल्क इ. कारणांमुळे प्रकल्प किंमतीत 
झालेली वाढ विचारात घेऊन सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 

त्यानुसार सदर कामाच्या रु.१४५४.४१ कोटी (रुपये एकहजार चारशे चोपन्न कोटी, एक्केचाळीस 


लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२८९/रस्ते-५ 
शासन निर्णय :- 

अमरावती जिल्ह्यातील HAM AM-2 या पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांच्या 
रु.१४५४.४१ कोटी (रुपये एक हजार चारशे चोपन्न कोटी, एक्केचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस 


खालील अटीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या Mead व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी 


जबाबदारी विभागाची राहील. 


डॉ 


सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी 
त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


सदर प्रकल्प काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतूदीच्या मर्यादित पूर्ण 


2 


करण्यात यावी. 


सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या काळावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपदधतीत अनियमितता 


os 


झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाहय कार्यवाही करण्यात आळी असेल अथवा ज्यामुळे 
कोणतीही अनियमितता होण्याची शक्यता असेल sa कोणत्याही बाबींना शासनाने सहमती 
दिली आहे असे म्हणता येणार नाही वा अशी कोणतीही सहमती/मान्यता शासनाने प्रस्तूत 


प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही. 


प 


५) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रिय स्तरावरील 
निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रिय अनियमिततेस मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 
२. प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मूळ प्रशासकीय मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता यांचा 


तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२८९/रस्ते-५ 


अ.क्र शि प्राप्त प्र.मा. प्रत्यक्षात निव्वळ वाढ  प्र.मा प्राप्त 
नुसार कार्यान्वीत किंमतीच्या 
किंमत केल्यानुसार अनुषंगाने बाब 
किंमत निहाय टक्केवारी 
% 

Pes प्रकल्प किमत-5>0 ९९५.९६ ८७६.०० -११९.९७ -१०.९५ 
भाववाढ ४४.६० २१९.०१ १७४.४१ १५.९१ 
सेवावाहिनी ८.५४ १२८.२५ ११९ .७२ १०.९२ 
स्थलांतरण किंमत 

४ भुसंपादन किंमत ३०.१७ | 9.00 | ,00 -३०.१७ -२.७५ 

षु इतर किंमत ५.७१ | 0.00 | ,00 -4 199 -0,42 

& वावात बदल COS गि .०0 ८३.११ ८३.११ ७.५८ 
किंमत 

७ ।वस्तुव सेवा कर | 0,00 | २०१.४८ २०१.४८ १८.३८ 

८ स्वतंत्र अभियंता 0.) ३.१७ ३.१७ ०.२९ 
शुल्क 

९ प्रत्यक्षात काम शि .00 ६७.५२ -६७.५२ -६.१६ 
करतांना कमी/ जास्त 
झालेल्या खर्च 

| १०_ | o | सल्लागार शुल्क ११.१८ १०.९२ -०.२६ -0,02 
एकूण १०९६.२० १४५४.४१ ३५८.२१ ३२.६७ 


३. सदर कामावरील खर्च मागणी कमांक एच-०७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, 
८०-सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०३) हायब्रीड अँन्युईटी 
च्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी राज्यशासनाचा हिस्सा 
(कार्यक्रम) (५०५४ ५२४२)” ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व शासनाच्या मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


अमरावती यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा -२०१८/प्र.क्र.२८९/रस्ते-५ 


५. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ.सं.१०६/२०२२/१४३३ 
दि.०९.०४.२०२२, व व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक दि.१३ जानेवारी, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२११६५४३६५२१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GIRIBUWA 
LALEETAGOURI = 
(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई 

२. महाळेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 

३. महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. 

४. महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 

५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

६. वित्त विभाग, (व्यय-११)मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 

८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 

९. कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, अमरावती 

१०. निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


